मागणी क्रमांक यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व 
पर्यावरण या लेखाशिर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि २०२३/प्र.क्र.११/तां.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन निर्णय : 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत पर्यावरणीय विषयक जनजागृती व वातावरणीय बदल 
यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्र. यु-४, ३४३५- परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण 
प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण, (०२) (१३) पर्यावरण विषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरण 
बदल कृति योजना (कार्यक्रम) (३४३५१३०२)” या लेखाशिर्षाखाली रूपये ११०,५०,००,०००/- (रूपये Yat 
दहा कोटी फक्त) ची तरतूद उपलब्ध आहे. या योजनेखाली होणाऱ्या बचती मधून रूपये 
१००,००,००,०००/- (रूपये शंभर कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम या area निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजनाने माझी वसुंधरा अभियानासाठी नव्याने उघडलेल्या “मागणी क्रमांक यु-४, 
३४३५- परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४-प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३- वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, (०५)- 
माझी वसुंधरा, (०५) (०१) माझी वसुंधरा अभियान (३४३५ १३८३)” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र १००८/ प्र. क्र. ७०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे, २००९ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग- पहिला मधील उपविभाग तीन परिच्छेद १६२,१६३ व 
१६४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१४/ १४७२ दिनांक १९ जानेवारी, २०२३ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९/२०२३/ व्यय 
१६ दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२२३१२०४२८२४०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SURYAKANT KISAN य क 
NIKAM RM caraaosar 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१) महालेखापाल महाराष्ट्र -१ मुंबई / २ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
२) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई 
३) अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई ४०० ०२१ 
४) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नाशिक, पुणे, अमरावती, 


औरंगाबाद व नागपूर 
५) वित्त विभाग (व्यय १६) , अर्थसंकल्प ०७ मंत्रालय, मुंबई 
६) नियोजन विभाग (का. १४७२) मंत्रालय, मुंबई 
७ निवडनस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि २०२३/प्र.क्र.११/तां.क.१ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक क्रमांक पुनर्वि २०२३/ प्र.क्र.११/ तां.क.१, 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


मागणी क्रमांक यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण या लेखाशिर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन करणेबाबत 


अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०२२- | बचतीव्दारे । पुनर्विनियोजनानंतर | पुनर्विनियोजनाची 
२३ करीता । पुनर्विनियोजित | उपलब्ध तरतूद करणे 
मंजूर तरतूद | करावयाची 
तरतूद 
i बै. | २ ३ 1 || 4 द 
र मागणी क्र. यु-४, 3834- ११०,५०,०० | (-) १००,००,०० १०,५०,०० माझी वसुंधरा 
परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, अभियानांतर्गत 
प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण, सर्वोत्तम कामगिरी 
१०३, वायू व जल प्रदूषण करणाऱ्या स्थानिक 
प्रतिबंध, ३१ सहाय्यक अनुदाने स्वराज्य संस्थांना 
(वेतनेतर) (०२) (१३) पर्यावरण प्रोत्साहन म्हणून 
विषयक जनजागृती, शिक्षण व बक्षिसे देण्यासाठी 
वातावरण बदल कृती योजना सदर निधी 
(कार्यक्रम) (38349302) आव्यक आहे. 
२ मागणी क्र. यु-४, ३४३५- 7 (+) 900,00,00 900,00,09 
परिस्थितीकी व पर्यावरण, 
०४-प्रदूषण प्रतिबंध व 
नियंत्रण, १०३- वायू व जल 
प्रदूषण प्रतिबंध, (०५)- माझ 
वसुंधरा, (०५) (०१) माझी 
वसुंधरा अभियान 
(३४३५ १३८३) 
KISAN NIKAM कळा 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


